महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय बदली- 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३१२३/प्र.क्र २४२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक:- २६ फेब्रुवारी, २०२४ 

शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱयाच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 
ea 2 3 
शि , | श्रीम.संध्या गायकवाड सहायक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जि.प.पुणे संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 


२. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत 
दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल झासनास सादर 
करावा. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२२६१९१८०६०६२१ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
१/|] AY N IVRUTTI EVAN ENT Ge MAHAR GHTRAL ScD COUCATION No वाड 
BHOSALE : 


7ade31cd0e0c9eec89f89869'2dd675d7 1/0636b0a2ea820485826669926889, 
-400032, 

seri ber=7966F BBDAGE03C3F79409670C65FACO77378A68F734A1 1D051D02DC3 
९1१४ NIVRUTTI BHOSALI 

Date: 2024.02.26 19:27:07 +05'30 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व शिक्षण संचालक. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-३१२३/प्र.क्र २४२/प्रशा-२ 


संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 

प्रत माहितीस्तव 


१) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-३१२३/प्र.क्र २४२/प्रशा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


